सह संचालक, आरोग्य सेवा व उप संचालक, 


आरोग्य सेवा संवर्गातील पदावरील 
पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३१४/सेवा-२ 
गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन sear - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “सह संचालक, आरोग्य सेवा” व “उप संचालक, 
आरोग्य सेवा” संवर्गातील खालील रिक्त पदांवर महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (8) व ४५) आणि कलम ६ 
मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील अधिकार्‍यांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
| डॉ. विजय कंदेवाड, सह संचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये-राज्यस्तर), 


सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा. आ. कें., प्रा. आ. 
प.-जि. प. स्तर), मुंबई. 


मुंबई. (रिक्‍त पदी) 


२. | डॉ. रघुनाथ भोये, सह संचालक ,आरोग्य सेवा ,(कुटुंब कल्याणोपुणे. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ, (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
नाशिक. 

३. | डॉ. प॒ पांडे, सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा. आ. कें., प्रा. आ. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, | प.-जि. प. स्तर), मुंबई. (पदश्रेणी अवनत) 
कोल्हापूर. (डॉ. कंदेवाड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

णि डॉ. सुनिता , सह संचाळक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षय 
उप संचालक आरोग्य सेवा ,औरंगाबाद मंडळ, | बीसीजी), पुणे. (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
औरंगाबाद. (पदश्रेणी अवनत) 

५. | डॉ. शोभना तेहरा, उप संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा. आ. कें., प्रा.आ.प.- 
सहायक संचाळक (आदिवासी उपाययोजना), | जि.प.स्तर), मुंबई. (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

६. | डॉ. प्रेमचंद कांबळे, उप संचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, 
कान, नाक, घसा तज्ञ, सामान्य रुग्णालय, पुणे. कोल्हापूर. (पदश्रेणी अवनत) 

(डॉ. पांडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

a डॉ. माधुरी : उप संचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रूषा), मुंबई . 


अतिरिक्‍त जि. a. चि., डागा स्मृती रुग्णालय, 
नागपूर. 


(पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३१४/सेवा -2, दि.११ नोव्हेंबर, २०२२ 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
८. | डॉ. संगीता भिसे-पाटील, उप संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षय 
कान,नाक, घसा तज्ञ, सामान्य रूग्णालय, वर्धा.  । बीसीजी), पुणे. (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
९. । डॉ. अशोक नांदापूरकर, उप संचालक, आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण), पुणे. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जि. रू., सिधुदुर्ग (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
i डॉ. महानंदा जायभाय, उप संचाळक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, 
वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, नांदूरघाट, | औरंगाबाद. (पदश्रेणी अवनत) 
जि. बीड. (डॉ. गोल्हाईत यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
a १. | डा. पुरुषोत्तम मडावी, प्राचार्य, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर 
वैद्यकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
नागपूर. 
१२. | डॉ. राजरत्न त्र्यंबक वाघमारे, उप संचाळक, आरोग्य सेवा (आमाजिआ), पुणे. 
शरीरविकृती शास्त्रज्ञ, डागा स्मृती रुग्णालय, | (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
नागपूर 
१३. | डॉ. श्रीकांत एम. महल्ले, उप संचालक, आरोग्य सेवा (वि.ल.टो.), पुणे. 
वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा), सामान्य | (पदश्रेणी अवनत) (रिक्‍त पदी) 
रुग्णालय, अमरावती. (ता. संवर्ग बदलून) 
(मं डा. (श्रीमती) कांचन नारायण ग उप संचालक, सेवा (संनियंत्रण व 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, धुळे. । मुल्यमापन), मुंबई. (पदश्रेणी अवनत) (रिक्त पदी) 
१५. | डॉ. (श्रीमती) सुनिता यदुनाथ दिक्षीत, उप संचालक, आरोग्य सेवा (मौखीक आरोग्य 
बालरोगतज्ञ, सामान्य रुग्णालय, वर्धा. कार्यक्रम -दंत), मुंबई. (पदश्रेणी अवनत) 
(रिक्‍त पदी) 
१६. | डॉ. राधाकिडठान बाबूराव पवार, उप संचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पुणे. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि. प., सातारा. (पदश्रेणी अवनत) (Rat पदी) 
दिं डा. कपिल , उप संचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ, नाशिक. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि. प., नाशिक. (पदश्रेणी अवनत) 
(डॉ. भोये यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
२. डॉ. विजय कंदेवाड वगळता इतर सर्व अधिकाऱ्यांना सह संचालक, आरोग्य सेवा / उप संचालक, 


आरोग्य सेवा संवर्गातील पदावर पदश्रेणी अवनत करून बदलीने पदस्थापना करण्यात आल्याने त्यांना सह संचालक, 
आरोग्य सेवा / उप संचालक, आरोग्य सेवा या पदावरील नियमित पदोन्नतीचा हक्क सांगता येणार नाही, अथवा 
सेवाज्येष्ठतेचा दावा करता येणार नाही. तसेच, त्यांना सह संचालक, आरोग्य सेवा / उप संचालक, आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील पदाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय राहणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३१४/सेवा -२, दि.११ नोव्हेंबर, २०२२ 


३. सह संचालक, आरोग्य सेवा / उप संचालक, आरोग्य सेवा या संवर्गातील अधिकारी पदोन्नतीने 
अथवा सरळसवेने उपलब्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात बदलीने पदस्थापना देण्यात येईल. 


४. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर 
होऊन त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा(१), मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 

प. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 
करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

न बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन 
पदस्थापनेवर रुजू व्हावे, जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न 
होता परस्पर गैरहजर राहतील, san अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल 
व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. 


७. जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचेविरुध्द आयुक्तालयाने 
वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या 
प्रकरणी वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 

८. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकार्‍याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

g. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

१०. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११०१५५८३४५३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVDAS 
MAHADEO DHULE 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३१४/सेवा -२, दि.११ नोव्हेंबर, 2022 


मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा (9/2), मुंबई / पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा / नाशिक. 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

qo) जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सर्वी 
११) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई महाराष्ट्र - २, नागपूर 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
१४) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 
१५) प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१६) सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१७) सह सचिव / उप सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व) 

१८) संबंधित अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१९) निवडनस्ती (सेवा - २) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


